राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
निर्लेखीत केलेल्या वाहनांच्या 
बदल्यात नवीन वाहने खरेदी 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- वाहन-१४१५/प्र.क्र.१७०/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, २०१६. 


वाचा: १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.वाहन-२०१४/प्र.क्र.१/१४/विनियम, दि.४.०८.२०१४ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.वाहन-२०१२/प्र.क्र.४१/राउशु -१, दि.७.०२.२०१५. 
३) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.३०.१०.२०१५ 
४) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र.वाहने २०१५/२६/सहा, दि.१५.०६.२०१५, 
दि.३०.०९.२०१५, २.०५.२०१६, १८.०५.२०१६ व ३०.०५.२०१६. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन दि.७.०२.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील वाहनांचा 
आढावा घेऊन विभागासाठी एकूण २७० वाहने अनुज्ञेय ठरविण्यात आली आहेत. त्यापैकी सोबतच्या 
परिशिष्ट "अ" मधील निर्ळलेखित केलेल्या ४६ वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहने खरेदी करण्यास व 
त्यासाठी प्रति वाहन रु.६.०० लाखाच्या मर्यादेत येणाऱ्या अंदाजे रु. २,७६,००,०००/- (रुपये दोन कोटी 
शाह्यात्तर लाख फक्त) इतक्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर वाहने खरेदी करताना वित्त विभागाने दि.४.०८.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेली प्रति वाहन रु. ६.०० Greg किंमत मर्यादा पाळण्यात यावी तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाने संदर्भाधीन दि.३०.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या खरेदी धोरणातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सदर वाहन खरेदी करण्याची कार्यवाही आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी करावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष- २०३९ राज्य उत्पादन शुल्क, (००) ००१, संचालन 
व प्रशासन, (09)- आयुक्तांचे कार्यालय, (०१)(०१)- आयुक्‍त कार्यालय- आस्थापना (दत्तमत २०३९ ००१४), 
१३- कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१६-१७ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी 
मागणीद्वारे करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३२/२०१६/विनियम, दि.२२.०६.२०१६ अन्वये प्राप्त 
सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-१४१५/प्र.क्र.१७०/ राउझु-१ 


घ्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०८३११७००२७३६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७.६ % Digitally signed by Dilip J Shedmekhi 
| | arashtra, ou=Section 
icel stalCode=: , st=Maharashtra, 
e2ada! ८0७८ 


0. 
£0527da968636a6b9d9e 1 0f0, 


I ber=5603a7 2ffdb 1 ef7b928b7c0a641bd1c8ef4b 
h e mM 0 h eC 36aa6a8fd21a8627 1 888a24f9803, Dilip kh 
Date: 2016.08.31 17:01:03 +05'30' 


(दि. ज. शेडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, 

३. सर्व जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग 

४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (विनयम/व्यय-८/अर्थसंकल्प-११ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-१४१५/प्र.क्र.१७०/ राउझ्ु-१ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. वाहन-१४१५/प्र.क्र.१७०, राउझु-१, दि. ३१ ऑगस्ट, २०१६ सोबतचे 


परिशिष्ट "अ' 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निर्लेखित केलेल्या वाहनांच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करणे 


वाहन अभिहस्तांकीत अधिकाऱ्यांचे पदनाम 


कार 


: 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 


aD] aD| aD) ap aD) aD| aD} aD] ad aD 
Oo A) -0 -0 A) A) A) 
GS -८४) 0 -८४) AD 0 AD 
२९ २२ PX SPN PSN N 
o] 0 o | of -० ० 
A) oC AN ye) —O A) 
SPN SPST S 
a | 2 a | ao] 2 By 
o | oO 5 । Oo] 6 ठ 
च्छ oO 20 =O: ae) 
50) mM mM mM mM 


q कार 
२ कार 
३ कार 
४ कार 
५ कार 
द कार 
9 कार 
८ कार 
९ कार 
० कार 


वाहनाचा 
प्रकार 


जीप 


जीप 
जीप 


वाहनाचा क्रमांक 


एमएच-०१-एसए-६७८ 


एमएच-०१-झेडए-६००० 


एमएच-०१-बीए-७४० 
एमएच-०१-बीए-७३९ 
एमएच-१६-एन-०००३ 
एमएच-०१-एसए-१ 
एमएच-३४/९९०९ 
एमएच-२८-सी-६१७० 
एमएच-१२-एएच-७४४२ 
एमएच-०१-बीए-१०५३ 
एमएच-०१-बीए-२७७२ 
एमएच-०१-एएन-४५६ 
एमएच-०१-एएन-६९० 
एमएच-०१-एसए-३३४ 
एमएच-०४-एएन-७५२ 
एमएच-०१-बीए-१०५८ 
एमएच-०४-एएन-८४८ 
एमएच-०४-एएन-८५१ 
एमएच-०१-बीए-८६ 
एमएच-०४-एएन-८४३ 
एमएच-०४-एएन-१५१ 
एमएच-०१-बीए-१०४ 


एमएच-१६-एन-१९१ 


वाहन निर्ळेखित 
आदेशाचा दिनांक 


दि.२३/०२/२०१६ 
दि.१७/११/२०१४ 
.०९/०३/२०१० 
.०३/१२/२०१५ 


१५ 


दि.१६/०३/२०१६ 


.१०/०५/२०१६ 


.०१/०७/२०१५ 


ap 
AJ 
vz 
च 
७ 
-८शी 
NS 
AJ 
छ 


= | al] ml क | : 
A A} A] o 
we) A | xX |] w# 
~s ee ee १... गो 
Me) of of ८0 
0 A | of] ™ 
~ NTN 
A) A | w# 
छठ Oo; Oo 
-o o |] 0 
9८ काक: |, ब 


१५ 
.०७/०२/२०१४ 
दि.१७/०४/२०१५ 


४ २०१४ 
.--“/०५/२०१५ 
दि.२४/१२/२०१४ 


दि.१९/११/२०१४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-१४१५/प्र.क्र.१७०/ राउझु-१ 


निरीक्षक, भरारी पथक-२, अहमदनगर 


र 
: 
2¢  ।निरीक्षक, सि.त. नाका, वरुड, अमरावती 

; 
र 
; 


३२ । निरीक्षक, नळदूर्ग सिमा (आंत्र प्रदेश) 


जीप | एमएच-१६-एन-२७१ दि.२३/०२/२०१६ 


जीप : 


जीप | एमएच-२४-डी-८०३३ | FF.90/99/2098 
तपासणी नाका, उस्मानाबाद 


= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
र [कत rears 
: = 
म = 
: = [ee fase 
9 = 
म = 
: = 
म = 
म [= [a fren 
: = 
= 


eye Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
| | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 
Offi ICode=400032, st=Maharash 
25. 


० i shtra, 
'eb48b36977859e2ada92f034598ccObc85 1 1f 


Shedmekhe यावा 
(दि. ज. होडमेखे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


